उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ मे, २०१८. 


-: आदेश :- 
बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतूदींचे पालन करुन खाली 
नमूद केलेल्या उपअभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली त्यांच्या विनंतीनुसार खालीप्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे सध्या कार्यरत कार्यकारी संचालक / | बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले 
नांव मुख्य अभियंता कार्यालय / मंडळ / विभाग / उपविभाग 
उपविभागाचे नांव 

१ | २ ३ a 8. "| 

शि trates | मुख्य अभियंता, लघुसिचन मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
रमाकांत पवार | (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत विभाग, पुणे अंतर्गत उरमोडी कालवे 

लघुसिचन (जलसंधारण) उपविभाग, | उपविभाग क्र. २, सातारा. 
कळमेश्वर, जि. नागपूर (Rad पदी) (विनंतीनुसार) 

२ श्री. बाळाजी मुख्य अभियंता, (जलसंपदा) मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
रावणराव जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत निम्न तेरणा 
वाडीकर अंतर्गत निम्न तेरणा प्रकल्प कालवा । कालवा उपविभाग क्र.८, लातूर 

उप विभाग क्र.४, निलंगा, मु. लातूर | (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
३ श्री. मारुती मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
श्रीपती पवार | विभाग, पुणे अंतर्गत कुकडी डावा | विभाग, पुणे अंतर्गत भीमा उपसा सिंचन 
कालवा उपविभाग क्र.२१, उपविभाग, क्र.४, पळसदेव, जिल्हा 
आढळगांव पुणे. 
(रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

४ | श्री. दिपक मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, | मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 

भिमराव सरतापे | लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत नियंत्रण विभाग, पुणे येथील उप 
उस्मानाबाद पाटबंधारे उपविभाग, । कार्यकारी अभियंता 
क्र.२, परांडा (Rad पदी) (विनंतीनुसार) 

५ | att. सुनिल मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, । मुख्य अभियंता, (जलसंपदा) जलसंपदा 
मनोहर लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत निम्न तेरणा 
कुलकर्णी विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत लोहारा, | प्रकल्प कालवा उप विभाग क्र.४, 

जिल्हा उस्मानाबाद निलंगा, मु. लातूर 
(Rad पदी) (विनंतीनुसार) 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


२. वरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार असल्यामुळे त्यांना बदलीबाबतचे फायदे 
अनुज्ञेय नाहीत. 
३. संबंधित महासंचालक / कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते कि, सदर 
अधिकाऱ्यांच्या सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश संबंधितांना तात्काळ प्रसृत करावेत. तसेच सदर 
अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता त्वरित कार्यमुक्त करावे. वर नमूद केलेल्या 
उपअभियंत्यांच्या बदली दर्शविलेल्या पदावर यापुर्वी कोणी उपअभियंता कार्यरत असल्यास अज्ञा पदी 
बदली केलेल्या उप अभियंता यांची पदस्थापना करु नये व त्यांचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास 
मान्यतेसाठी नव्याने सादर करावा 
४. बदली झालेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
तात्काळ नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 
५. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये, म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 
६. या आदेशाद्वारे ददली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन घेतांना, संबंधित प्रशासकीय 
अधिकारी / कार्यकारी अभियंता यांनी तत्पूर्वी ते रजेवर होते किंवा कसे याची खातरजमा करावीव ते 
रजेवर असल्याचे आढळल्यास त्यांना हजर करुन घेण्यापुर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ४० नुसार कार्यवाही करावी व अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२८१५३१२९८२२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 

तसेच हे ses महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन हया आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vinayak Vishwanath Lawate 
DN: c=I Ge tra, 


Vinayak 
Vishwanath 
Lawate 


6०4 
erialNumber=81fd2869906a 1 aeee21da3e5d509f8 
9daa03571d84025e4321bc9f87546c02a1 


k Vishy th 
Date: 2018.05.28 15:31:29 +05'30' 


(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 
) 
) 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


७) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
८) मुख्य अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण), पुणे 

९) सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

११) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) आ।(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


